स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत सांगली मिरज 
कुपवाड महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रश्ञासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(८)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मे, २०२१ 


वाचा-: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०२०/प्र. क्र. ४१/नवि-३४, दि.०३.०३.२०२० 
३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय -: 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सांगळी मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या 
काही बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर 
प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना 
५ व६मध्ये दर्शविळी आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना 
७व ८ मध्ये दर्शविली आहे.) 


३. सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान 
संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक 24.02.2029 रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. त्यानसार, सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या किमतीच्या बाबी वगळण्यास व 
वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात 
आल्यानुसार राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(८)/नवि-३४ 


६. मूळ स्वरूपात मंजूर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या किंमतीत सदर सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामुळे वाढ होत असल्यास वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून भागविण्यात यावा. यासाठी शासनामार्फत कोणताही वाढीव निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शातींचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१६०६५९५८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ajit Sahebrao Palwe : 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री, नगरविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१०.जिल्हाधिकारी, सांगली 
११.आयुक्‍्त, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका 
१२.राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचाळनालय,मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(८)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(८)/नवि-३४ दिनांक - १४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


क कव. नव्याने सविस्तर 
नागरी | भारत त प बाबींपैकी | आवश्‍यक | नव्याने मंजुर फरक — 
Sea व्यवस्थापन मंजूर मंजूर प्रकल्प 

वम स्थानिक | अभियान आता ।नसलेल्या मंजूर कमी (- 
अ. स त ener प्रकल्पाची दाव peat करावयाच्या अहवालाची 
स्वराज्स | अंतर्गत मंजूर आवश्यक | बाबींची | करावयाची अधिक सुधारित 
संस्थां | अनुज्ञेय मंजूर किंमत बाबीची सुधारित 
संस्थां | अनुज्ञेय किंमत नसलेल्या | किंमत बाब किंमत (+) किंमत 
किंमत किंमत किंमत किंमत 
किंमत बाबी 
1१ | २ ३ | ४ | 4 ae | 6 | ¢ g | १० | 
सांगली Vehicles Vehicles 
के मिरज | ६०.३४ | ६०.०५ (86४): | ६.६५२५ | (BS&): ७.९१९२ | 9.2689] ६१.३२ 
कुपवाड ६२ Nos. ६३ No. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


